व्यावसायिक व तांत्रिक ज्ञानवर्धनासाठी 
दिनांक १० जून २०२४ ते १५ जून २०२४ 
(प्रवासाच्या दिवसांसह) या कालावधीतील 
जर्मनी QR मान्यता देणेबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
Hed, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : पदौरा-२०२४/प्र.क्र.४५/कौ.१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १० जून, २०२४. 
वाचा :- 


१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. परदौ -१४२०/प्र.क्र.२६/११, दिनांक ०१.०२.२०२१. 

२. शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग शा.नि.क्र. संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.३२/एसडी-६, दि. ३१ मे २०२३. 

३. शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि बॅडेन - वटेनबर्ग, जर्मनी यांच्यातील संयुक्‍त 
घोषणापत्र, दि. २५ फेब्रुवारी २०२४. 

४. डॉ. फ्लोरीअन स्टेगमन, बॅडेन - वटेनबर्ग, जर्मनी, यांचा दि. २७ मे २०२४ रोजीचा ईमेल. 

५. Ministry of External Affairs यांचा ई-पॉलीटिकल क्लिअरन्स Ref No. EPC0606249899DE 

६. मा. राज्यपाल कार्यालयाचे पत्र क्र. RB/MSSU-2023/CR-894/EDN-8/4&§ fete :- ०४/०६/२०२४ 


प्रस्तावना :- 


शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग विभागाने युरोपियन देशांच्या मागणीप्रमाणे त्यांना कुडाळ मनुष्यबळ 
पुरवण्याच्या अनुषंगाने उपाययोजना करण्यासाठी “राज्य स्तरीय कृतीगटा”ची स्थापना दिनांक ३१ मे २०२३ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये केलेली आहे. महाराष्ट्र शासनाने जर्मनी मध्ये कुडाळ मनुष्यबळ पुरवण्याच्या 
शक्‍यतांची पडताळणी व त्यासाठीची करावयाची प्रत्यक्ष कृतीसाठी बॅडेन - वटेनबर्ग, जर्मनी आणि शालेय 
शिक्षण व क्रिडा विभाग या नोडल विभागाच्या माध्यमातून संयुक्‍त घोषणापत्रावर दिनांक २५ फेब्रुवारी, २०२४ 
रोजी स्वाक्षरी केलेली आहे. 


शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाने निर्गमित केलेल्या दिनांक ३१ मे २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
स्थापित कृती गटाच्या पहिल्या बैठकीस उपस्थित राहण्यासाठी तसेच जर्मनीमध्ये पुरविण्यात येणाऱ्या कुडाल 
मनुष्यबळासंदर्भात औद्योगिक कार्यस्थळांची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी डॉ. फ्लोरीअन स्टेगमन, बॅडेन - 
वटेनबर्ग, जर्मनी यांच्याकडून जर्मन Saved दिनांक १० जून २०२४ ते १५ जून २०२४ (प्रवासाच्या दिनांकासह) 
पर्यंत उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण प्राप्त झालेले आहे. त्यानुषंगाने सदर विदेश gars मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


दिनांक १० जून, २०२४ ते १५ जून, २०२४ (प्रवासाच्या दिवसांसह) या कालावधीत आयोजित जर्मनी 
dora श्री. गणेश पाटीळ, सचिव, कौ.रो.उ.व ना. विभाग, श्रीम. निधी चौधरी (भा.प्र.से), आयुक्‍त, 
कौ.वि.रो.व उ. आयुक्तालय, श्रीम. अपूर्वा पालकर, कुलगुरु, म.रा. कौ. विद्यापीठ तसेच श्री. आनंद मापूस्कर 
(अशासकीय व्यक्‍ती), विषय तज्ञ यांना उपस्थित राहण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः पदौरा-२०२४/प्र.क्र.४५/कौ.१ 


२. सचिव, कौ.रो.उ.व ना. विभाग तसेच आयुकत, कौ.वि.रो.व उ. आयुक्तालय यांच्या जर्मन दौर्‍याचा 


संपूर्ण खर्च महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी यांचेकडे उपलब्ध असलेल्या तरतुदीमधून आणि 
कुलगुरु, म.रा. कौ. विद्यापीठ व श्री. आनंद मापूस्कर (अशासकीय व्यक्‍ती), विषय तज्ञ यांच्या sara संपूर्ण 
खर्च म.रा. कौ. विद्यापीठाच्या उत्पन्नातून करावा. 

३. सदर झासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग आणि शिफारस समिती, मा. राज्यपाल महोदय यांच्या 
सहमतीस अनुसरुन तसेच केंद्र शासनाच्या Ministry of External Affairs (Ref No. EPC0606249899DE) 
यांच्याकडून प्राप्त ई-पॉलीटिकल क्लिअरन्सच्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. उपरोक्त अधिकाऱ्यांनी सदर परदेश दौऱ्यादरम्यान तसेच तो पूर्ण झाल्यानंतर संदर्भ क्र.१ वरील 
शासन निर्णयातील विहीत तरतुदींचे पालन करावे. WSS दौरा पूर्ण झाल्यावर ०३ आठवड्यांच्या कालावधीत 
या दौऱ्याच्या कामकाजाचा विस्तृत अहवाल कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग आणि 
सामान्य प्रशासन विभागास सादर करावा. तसेच या परदेश दौर्‍यात प्राप्त झालेल्या ज्ञानाचा / कौशल्याचा 
उपयोग अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी करावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०६१०१७२४४९४९०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


MITHUN MOHANRAO ४५ 
SALUNKHE 


(मिथुन साळुंखे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत - 


१) मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, मुंबई 
मा.मुख्यमंत्री (महाराष्ट्र राज्योयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 


मा.मुख्य सचिव,मंत्रालय, -३२ 


AD 


Cc ww 


The Secretary, Ministry of External Affairs, Govt. of India, New Delhi. 


Cc 


i. 


८४) 


The Secretary, Department of Economic affairs, Govt. of India, New Delhi. 
७ 
८ 


The Secretary, Ministry of Skill Development & Employment, Govt. of India, New Delhi. 
मा. मंत्री, कौ.रो.उ.व ना. यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) / ळेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१ 

१०) अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

११) अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) सचिव, कौ.रो.उ.व ना. विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


) 
) 
) 
) 
) The Secretary, Department of Personal & Training, Govt. of India, New Delhi. 
) 
) 
) 
) 


vo 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पदौरा-२०२४/प्र.क्र.४५/कौ.१ 


श्रीम. निधी चौधरी, भा.प्र.से. - आयुक्‍त तथा प्रकल्प संचालक (दक्ष प्रकल्प), मुंबई. 
कुलगुरु, महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठ, मुंबई. 

श्री. आनंद म्हापुसकर, दादर (पश्चिम), मुंबई. 

निवडनस्ती / कौशल्य-१ 


१३ 
१४ 
१५६ 
१६ 


०... we ea 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


